महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असप-१३२२/प्र.क्र.०६/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १४ डिसेंबर, २०२२. 


संदर्भ:- शासन आदेठा > सामान्य प्रशासन विभाग क्र.असप-१ ३२२/प्र.क्र.०६/ चौदा, 
दि.३१.०५.२०२२. 


आदेशा 


श्री.दत्तात्रय घनवट, कक्ष अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांना अवर सचिव 
पदावर पदोन्नती देण्यात येऊन त्यांची नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यालयातील “सहायक आयुक्त” या 
पदावर प्रपत्र बढती करण्यात आली होती. सदर प्रपत्र बढतीचा कालावधी दि.३०.११.२०२२ रोजी संपुष्टात 
आला आहे. 
२. आत, या आदेशान्वये श्री.दत्तात्रय घनवट, अवर सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांची 
नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यालयातील “सहायक आयुक्‍त” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस 
दि.०१.१२.२०२२ पासून पुढे १ वर्ष म्हणजेच दि.३०.११.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१४१५२६४१२१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GAJANAN >>. 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२. अ.मु.स.(सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

५. आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका. 

६. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), नगर विकास विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

७. श्री.दत्तात्रय घनवट, अवर सचिव. 

८. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


